महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः संकीर्ण १०२३/प्र.क्र.११८/का.१४ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: २१ सप्टेंबर, 2023 


संदर्भ : शासन आदेशा समक्रमांक, दि.१८.०९.२०२३. 


आदेश 


संदर्भीय शासन आदेशान्वये, मराठा समाजास कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याबाबतच्या मागण्यांच्या 
अनुषंगाने मा. न्यायमुर्ती श्री.संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या समितीच्या 
कामकाजाच्या अनुषंगाने बैठका आयोजित करण्यासाठी तसेच, बैठकांव्यतिरिक्‍्त इतर कार्यालयीन 
कामकाज करण्यासाठी अधिकारी /कर्मचारी यांच्या सेवा समितीचे कामकाज संपेपर्यंत उपलब्ध करून 
देण्यात आल्या आहेत. सदर कर्मचाऱ्यांमध्ये श्री.पंकज ज्ञा. सावदेकर, उच्चश्रेणी लघुलेखक (मराठी), 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांच्या नावाचा समावेश आहे. 
२. आता, प्रशासकीय कारणास्तव Carta शासन आदेशातील श्री.पंकज ज्ञा. सावदेकर, उच्चश्रेणी 
लघुलेखक (मराठी), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांचे नाव वगळण्यात येत असून, त्यांच्याऐवजी 
श्री.घनःऱयाम कि. लोखंडे, निम्नश्रेणी लघुलेखक (मराठी), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांची 
नियुक्‍ती वरील कामकाजासाठी करण्यात येत आहे. 
३. संदर्भीय शासन आदेशातील इतर अटी व शार्ती त्याच राहतील. 
४. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिध्द 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०९२११६२९२९३६०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by VINAYAK BABURAO MANE 
V | N AYA K DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=62086e8da42b80ce1e183d1e9775b63142b 


B A B U RA O 694941 d6fa6ffe12c2ad5c605c23, 
stalCode=400032, st=Maharasht 
aN 


INumber=1740045 18DCF8ACA2F592B0E3DB67 


MANE —_" 
(वि.बा.माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 

प्रत, 

१. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन. 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अ.मु.स/प्र.स., मंत्रालय, मुंबई. 

३. अ.मु.स. (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. अ.मु.स./प्र.स./सचिव, सर्व संबंधित विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


५. सचिव (साविस), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. सह /उप सचिव (आस्थापन), सर्व संबंधित विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. सर्व संबंधित अधिकारी /कर्मचारी (विभागामार्फत). 

8. निवडनस्ती कार्यासन-१४. 


